आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कार्यक्रम 
खर्चातील योजनांतर्गत शिष्यवृत्ती व प्रशिक्षण 
बाबी करीता निधी वितरण. (लेखाशीर्ष २२२५ 
१५७१, २२२५ ४०९८, २२२५ एफ१११, २२३० 
ओ४३२ व २२३० ०७५५) 
महाराष्ट्र हासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन ६ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : - ०६ सप्टेंबर, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१ /प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक,दि.१८.०६.२०२१ व दि.१९.०७.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तीय उपाययोजना करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात 
आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागाच्या सहमतीने संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये 
व्यावसायिक महाविद्यालयांना संलग्न असलेल्या वसतिगृहातील अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह 
भत्ता (२२२५ एफ१११) व खास शिक्षण व मार्गदर्शन केंद्राची स्थापना पोलीस दल व सैन्यदल भरतीपुर्वी 
प्रशिक्षण केंद्र( (२२३००७५५) या योजनांकरीता यापुर्वी अनुक्रमे १०% व ८% निधी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


आता माहे ऑगस्ट अखेरीस वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत बाब क्र. ३४- 
शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने आणि बाब.क्र ५०-इतर खर्च याकरीता २५ टक्के मर्यादेत निधी अर्थसंकल्पिय निधी 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला आहे. सदर मर्यादेत यापुर्वी वितरीत निधी विचारात घेऊन 
उर्वरीत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील खालील नमूद 
योजनांकरीता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून 
दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेत यापुर्वी वितरीत निधी विचारात घेऊन स्तंभ ६ प्रमाणे वाढीव निधी नियंत्रक 
अधिकारी तथा आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 

अ. योजनेचे नाव व लेखाशीर्ष बाब सन २०२१-२२ | यापूर्वी | सदर शा.नि. अन्वये 

क्र अर्थसंकल्पित | वितरीत | वितरीत करण्यात 

तरतूद निधी | येतअसलेला निधी 

शि २ ३ | ४___| 4 & 

Ee (०१)(१७)मोटार चालविण्याचे प्रशिक्षण (२२२५ | ३४-शिष्यवृत्ती ८०.०० शिव २०.०० 
१५७१) व विद्यावेतने 

२ | (०२)(२३) आदिवासी विद्यार्थ्याना परदेशातील उच्च | ३४-शिष्यवृत्ती ४५०.०० शड ११२.५० 
शिक्षणाकरीता शैक्षणिक शिष्यवृत्ती (२२२५ ४०९८) | व विद्यावेतने 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


अ. योजनेचे नाव व लेखाशीर्ष बाब सन २०२१-२२ | यापूर्वी | सदर शा.नि. अन्वये 

क्र अर्थसंकल्पित | वितरीत | वितरीत करण्यात 
तरतूद निधी । येतअसलेला निधी 

| १ | २ ३ | ४ | 4 & 

3 | (०१(७२) व्यावसायिक महाविद्यालयांना संलग्न | ३४-शिष्यवृत्ती १५०.०० | १५.०० २२.५० 


असलेल्या वसतिगृहातील अनुसुचित ज मातीच्या | व विद्यावेतने 
विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता (२२२५ एफ१११) 
8 | (०१)(१० अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना | ३४-शिष्यवृत्ती ५०.०० शं १२.५० 
व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती (२२३० अ४३२) | वविद्यावेतने 


५ | (०१(०१ खास शिक्षण व मार्गदर्शन केंद्राची | ५०-इतर खर्च ६००.०० ४.८० १४५.२० 
स्थापना पोलीस दल व सैन्यदल भरतीपुर्व) 
प्रशिक्षण केंद्र( (२२३००७५५) 


एकूण ३१२.७० 
२. वरीलप्रमाणे एकूण रू.३१२.७० लाख (अक्षरी रूपये तीन कोटी बारा लाख सत्तर हजार फक्त) इतका 
निधी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात 
आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या 
उपाय योजना करुन खर्च करावा. 


3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर 
(BEAMS) उपलब्ध करून दिलेल्या मर्यादेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०११६१९१२१५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार ]देशानुस रर व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro 


Aute 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ravindra 
Di gam Darro _ wosaicode-s00032 stMenorashe 


tra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8 
A t 4897737 ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, 


(रविद्र दि ; औटी 12:14:36 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग 

५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

८. सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. कार्यासन (९/१२), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


